RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक -४ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


, 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१६१८ / ३३४ / प्र . क्र . १३१ / २०१८ / नवि -० ९.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
चे ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख करण्यात आला आहे . ) कलम ३१ ( १ ) अन्वये 
संगमनेर शहराच्या विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागासाठीची विकास योजना ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असा उल्लेख केलेली ) महाराष्ट्र 
शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६०८ / ३१५५ / सीआर -६६ / ०८ / युडी - ९ , दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ अन्वये 
मंजूर केली असून ती दिनांक २६ सप्टेंबर २००८ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेसाठी संगमनेर नगरपरिषद हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये , मौजे संगमनेर , तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर येथील सि.स.नंबर १५५५ , १५५५/१ 
ते १५५५/४ , १५५४ अ , १५५६ , १५५७ , १५५८ , १५५८/१ व १५५८/२ ह्या जमिनी ( यापुढे “ उक्त जमीन ” असे संबोधले आहे ) आरक्षण क्रमांक 
४२ “ म्युनिसिपल शॉपिंग व पार्किंग ” ह्या प्रयोजनार्थ आरक्षित आहेत ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निदेश क्रमांक टीपीएस -१६१८ / ३३४ / प्र.क्र . १३१ / २०१८ / नवि - ९ , दिनांक 
३१ 

मे २०१८ , अन्वये उक्त जमीन उक्त आरक्षणातून वगळून “ रहिवास ” या वापर विभागामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) अन्वयेचा फेरबदल प्रस्ताव ( यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर 
करावा , असे निदेश , शासनाने संगमनेर नगरपरिषदेस दिले होते . ( यापुढे “ उक्त नगरपरिषद ” असे संबोधिले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नगरपरिषद उक्त फेरबदल प्रस्ताव शासनास सादर करण्यास असमर्थ ठरली , 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( 3 ) मधील तरतुदींप्रमाणे उक्त विकास योजनेत उक्त फेरबदल प्रस्ताव 
करण्याचे घोषित करून , उक्त फेरबदल प्रस्तावावर जनतेच्या हरकती / सूचना मागविण्यासाठी सूचना क्रमांक टीपीएस -१६१८ / ३३४ / प्र.क्र .१३१ / 

/ 
२०१८ / नवि - ९ , दिनांक मे 

२०१ ९ रोजी प्रसिद्ध केलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधले आहे . ) विहित मुदतीत जनतेकडून प्राप्त 
हरकती / सूचनांवर सुनावणी देऊन त्यावरील अहवाल शासनास सादर करणेसाठी सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांना ( यापुढे 
“ उक्त अधिकारी ” असे संबोधिले आहे . ) उक्त सूचनेद्वारे प्राधिकृत केले ; 


, 


, 


" 


“ 


२८ 


वि ( एच ) ३०७ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


1 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ मधील तरतुदींप्रमाणे उक्त अधिकारी यांनी उक्त फेरबदल प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विहित 
मुदतीत प्राप्त हरकती / सूचनांवर सुनावणी देऊन त्यावरील त्यांचा अहवाल पत्र क्रमांक १४१५ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१ ९ अन्वये शासनास 
सादर केला असून संचालक , नगररचना , यांनी पत्र क्रमांक ८५ , दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजीच्या पत्रान्वये अहवाल सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , प्रस्तावित फेरबदलास 
मान्यता देणे आवश्यक आहे , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन मालकांनी शासनाच्या धोरणानुसार सन २०२१-२२ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यातील उक्त जागेच्या 
मूल्याच्या ५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी ५० टक्के शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम रुपये १,७ ९ , ७५० सहायक संचालक , 
नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर यांचेकडील लेखाशीर्षामध्ये दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन 
प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये १,७ ९ , ७५० मुख्याधिकारी , संगमनेर नगरपरिषद , संगमनेर या कार्यालयास 
दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजी जमा केलेली आहे ; 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास , शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ 
रोजीची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या 
नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


, 


नोंद 


1 


" 


संगमनेर शहरासाठी मंजूर विकास योजनेतील ( वगळलेला भाग ) मौजे संगमनेर , तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर येथील सि.स.नंबर 
१५५५ , १५५५/१ ते १५५५/४ , १५५४ - अ , १५५६ , १५५७ , १५५८ , १५५८/१ व १५५८/२ या जागेवरील आरक्षण क्रमांक ४२ “ म्युनिसिपल 
शॉपिंग व पार्किंग ” हे आरक्षण वगळून त्याखालील जागा “ रहिवास ” वापर विभागात , नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत 
आहे . 

सदरची अधिसूचना जनतेच्या अवलोकनार्थ , संगमनेर नगरपरिषद , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर यांच्या कार्यालयात , एक महिन्याच्या 
कालावधीसाठी , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहिल . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


, 


, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


देवदत्त रहाणे , 
कार्यासन अधिकारी , 
महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400032 


dated , 3rd December 2021 


? 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


NOTIFICATION 


No. TPS - 1618 / 334 / CR - 131 / 2018 / UD - 09.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 1608 / 3155 / CR - 66 / 08 / UD - 9 , dated 11th August 2008 has 
sanctioned the Development Plan of Excluded Part of Sangamner Municipal Council ( hereinafter 
referred to as “ the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 ( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) 
and the same has come into force with effect from 26th September 2008 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


३ 


and whereas , the Sangamner Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority ' ) ; 


and whereas , as per the said Development Plan , the land bearing C.T.S. Nos . 1555 , 1555/1 to 
1555/4 , 1554 - A , 1556 , 1557 , 1558 , 1558/1 and 1558/2 of village Sangamner , taluka Sangamner , district 
Ahmednagar ( hereinafter referred to as " the said land " ) are reserved for Site No. 42 " Municipal 
Shopping and Parking ” ( hereinafter referred to as " the said Reservation " ) ; 

and whereas , the Government in Urban Development Department vide Directive Notification No. 
TPS - 1618 / 334 / CR - 131 / 2018 / UD - 9 , dated 31st May 2018 had issued directives to the Sangamner 
Municipal Council ( hereinafter referred to as " the said Municipal Council " ) to submit the Modification 
Proposal under sub - Section ( 1 ) of Section 37 of the said Act to delete the Reservation on the said 
land and to include the same in the " Residential Zone ” ( hereinafter referred to as " the said Modification 
Proposal ' ) ; 


and whereas , the said Municipal Council has failed to submit the said Modification Proposal to 
the State Government ; 


and whereas , therefore as provided in sub - section ( 1 - A ) of Section 37 of the said Act , the 
Government hereby declared its intention vide Notice No. TPS - 1618 / 334 / CR - 131 / 2018 / UD - 9 , dated 
28th May 2019 to initiate the said Proposed Modification and for that purpose , invited Suggestions 
and / or Objections from the General Public with respect to the said Proposed Modification and 
authorized Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik as an Officer ( hereinafter referred 
to as “ the said Officer ' ) to hear the Suggestions / Objections received from Public within stipulated 
time and submit a report to the Government ; 


and whereas , as per the provisions of Section 37 of the said Act , the said Officer , after giving 
hearing to the Suggestions / Objections received within stipulated time in respect of said proposed 
Modification , has submitted her report vide letter No. 1415 , dated 10th October 2019 to the 
Government and Director of Town Planning , has submitted his report vide letter No. 85 , dated 6th 
January 2020 ; 


and whereas , the Land Owners of the said land as per the Government Policy have deposited 
Rs . 1,79,750 towards the 50 per cent Government share of premium amount as per the 5 per cent 
rate of the said lands as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 2021-22 in 
the Government Treasury on 12th July 2021 through the Assistant Director of Town Planning , 
Ahmednagar Branch , Ahmednagar and remaining 50 per cent of the premium amount of Rs . 1,79,750 
payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer , Sangamner Municipal 
Council , Sangamner on 16th July 2021 ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government hereby , sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends 
the aforesaid Notification , dated 11th August 2008 . 


In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


The bearing C.T.S. No. 1555 , 1555/1 to 1555/4 , 1554A , 1556 , 1557 , 1558 , 1558/1 and 1558/2 
of village Sangamner , taluka Sangamner , district Ahmednagar deleted from the Reservation of Site 
No. 42 " Municipal Shopping and Parking " and included in " Residential Zone " , as shown on Plan . 


" 


1 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


- 


The Notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours , for 
the period of one month in the office of the Chief Officer , Sangamner Municipal Council , Sangamner , 
district Ahmednagar . 

This Notification shall also be published on the Government's website www.maharashtra.gov.in 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DEODATTA RAHANE , 
Section Officer to Government . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त व पुनर्वसन आयुक्त तथा मुख्य नियंत्रक अधिकारी यांजकडून 


आदेश 


, 


- 


महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ 

क्रमांक पुनर्व / कार्य -१ ( ३ ) /एनआर/२३४९५/२०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ च्या कलम 
२१ अन्वये प्रदान करणेत आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , राधाकृष्ण गमे , विभागीय आयुक्त व पुनर्वसन आयुक्त तथा मुख्य 

नियंत्रक 
अधिकारी याद्वारे चाळीसगाव तालुक्यातील वरखेडे - लोंढे बॅरेज या प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या कलम १ , पोट - कलम ( ४ ) खंड तरतुदीच्या 
अनुरोधाने उत्पन्न नियमाच्या तरतुदी लागू होतील . त्या प्रकल्पाच्या संबंधात याद्वारे , 

( १ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक १ सप्टेंबर २०११ याद्वारे वरखेडे - लोंढे प्रकल्पांतर्गत खाजगी शेतजमीन बाधित व लाभकारी 
परिमंडळात असलेली गावे प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहेत . 

( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित व लाभकारी परिमंडळामध्ये घेण्याचा संभव असलेली गावेमधील बदल खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहे . 


( १ ) बाधित परिमंडळात समावेश करावयाचे गावठाण . 


गावाचे नाव 


तालुका 


जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


जळगाव 


तामसवाडी ( पूर्णत : १०० टक्के पुनर्वसन ) 

चाळीसगाव 
( २ ) वरील परिच्छेद ( अ ) मधील ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राला व भागाला लागू असल्यामुळे 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्र निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू 

होतील . मात्र 
संबंधित परिमंडळातील त्याच्या एकूण धारण जमिनीचे क्षेत्र ३.२३ हेक्टर ( ८ एकर ) पेक्षा कमी असता कामा नये . 

( ३ ) विभागीय आयुक्त व पुनर्वसन आयुक्त तथा मुख्य नियंत्रक अधिकारी असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावांमध्ये 
दवंडी पिटवून आणि बाधित व लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखाद्या किंवा अधिक ठळक जागी आणि गावाच्या चावडीवर किंवा कोणतेही 
असल्यास पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसीलदार व जिल्हाधिकारी तसेच कार्यकारी अभियंता , जळगाव मध्यम प्रकल्प , विभाग क्रमांक २ , 
जळगाव यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन प्रशासक , जळगाव 
कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करावी किंवा प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करावी . 

राधाकृष्ण गमे , 
विभागीय आयुक्त व पुनर्वसन आयुक्त 
तथा मुख्य नियंत्रक अधिकारी , 

नाशिक विभाग , नाशिक . 
नाशिक , १ डिसेंबर २०२१ . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


५ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


" 


कलम १ ९ अन्वये . 


अनुसूची - एक 


अधिसूचना 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा नाशिक 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे पिंपळगाव बहुला 


प्रकरण क्रमांक ४ ९ / १७ 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


२ 


चौ . मी . 


क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि - ९९ ६ / २०२१.- ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना 
क्रमांक -- लागू नाही . प्रकरणास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११ ९ ३ / 
२१२४ / सीआर -१२६ / ९ ५ / युडी - ९ , दिनांक १ ९ फेब्रुवारी १ ९९ ६ रोजी 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 


१ ९ ३ पै . 


६६०४.०० 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र .. 


६६०४.०० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


" 


प्रकल्पाचे नाव : ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता . 


भासण्याची शक्यता आहे ; 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता . 


समाजाला होणारे लाभ : दळण - वळणाची सुविधा निर्माण होईल . 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 


अनुसूची - चार 


- 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
चे कलम १२६ ( ४ ) नुसार उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 


, 


टीप.- उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


, 


८८ 


सूरज मांढरे , 


जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


, 


“ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


नाशिक , १ डिसेंबर २०२१ . 


“ 


" 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


कलम १ ९ अन्वये . 


अधिसूचना 


अनुसूची - एक 


जिल्हा नाशिक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे गंगापूर शिवार 


प्रकरण क्रमांक ५४/१७ 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


२ 


क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि - ९९ ७ / २०२१.- ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना 
क्रमांक -- लागू नाही . प्रकरणास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११ ९ ३ / 
२१२४ / सीआर -१२६ / ९ ५ / युडी - ९ , दिनांक १ ९ फेब्रुवारी १ ९९ ६ रोजी 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 


चौ . मी . 


, 


१०८ पै . 


१ ९ ७५.०० 


एकूण क्षेत्र .. 


१ ९ ७५.०० 


" 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 


प्रकल्पाचे नाव : १२ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता . 


भासण्याची शक्यता आहे ; 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १२ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता . 


समाजाला होणारे लाभ : दळण - वळणाची सुविधा निर्माण होईल . 


- 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
चे कलम १२६ ( ४ ) नुसार उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 


, 


टीप.- उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


, 


८८ 


सूरज मांढरे , 


जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे 


“ 


לל 


नाशिक , १ डिसेंबर २०२१ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


७ 


प्रभारी जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


आदेश 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


- 


क्रमांक ड / कक्ष -२ / पीओएल / कावि -७०७ / २०२१.- ज्याअर्थी , नंदुरबार 
जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे . जिल्ह्यात विविध 
संघटनांतर्फे धरणे , मोर्चा , बंद इत्यादी आंदोलने करण्यात येतात . 
तसेच वैयक्तिक व सामुहिकरित्या आमरण / लाक्षणिक उपोषण करण्यात 


नेणे ; 


, 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे 


येतात . 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन 

करणे अगर दहन करणे . 


तसेच दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी राज्य परिवहन महामंडळात 

C 
कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तर्फे एसटी महामंडळाचे राज्य 
शासनात विलीनीकरण करावे या मागण्यांसाठी संप पुकारण्यात आले 
आहे . त्यानिमित्त कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 


नोव्हेंबर २०२१ 


नंदुरबार जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये 
आणि जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनेवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती 
पोलिस विभागास व प्रशासनास वेळीच हाताळता यावी , जेणेकरून 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था टिकून रहावी म्हणून संपूर्ण नंदुरबार 
जिल्ह्यात दिनांक १५ 

चे ६.०० वाजेपासून ते दिनांक 
२ ९ नोव्हेंबर २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 

चे 
२०१२ चा क्रमांक XXIV ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त 

, 
नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) प्रमाणे मनाई आदेश जारी 
होणेबाबत पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक 
जिविशा / सण - उत्सव / मनाई आदेश / ५०० ९ / २०२१ , दिनांक ११ नोव्हेंबर 
२०२१ अन्वये विनंती करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) अन्वयेचा प्रतिबंधात्मक 
आदेश हा ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 
नाही , अशा वृद्ध अथवा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या 
सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी 
हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 

तसेच , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( ३ ) नुसार संबंधित पोलीस 
स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांनी अधिकार प्रदान केलेले इतर 
अधिकाऱ्यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश 
असलेल्या मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . 
मात्र संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीस 
सदर निबंध लागू नाहीत . अशी परवानगी दिल्यावर तत्काळ संबंधित 
कार्यकारी दंडाधिकारी , उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हादंडाधिकारी 
कार्यालयास अहवाल द्यावे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे 
व ध्वनिक्षेपके इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी 
द्यावी . त्या व्यतिरिक्त सदरचे निर्बंध लग्न , मिरवणुका , तालुका आठवडे 
बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू नाहीत . 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) 
अन्वयेचा हा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे 
६.०० वाजेपासून ते दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे २४.०० 
वाजेपावेतो संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


ज्याअर्थी , वरील बाबी लक्षात घेता व तशी परिस्थिती निर्माण 
झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) प्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री 
झालेली आहे . 


त्याअर्थी , मी , महेश पाटील , प्रभारी जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार , 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ चे 
६.०० वाजेपासून ते दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतोच्या 
कालावधीसाठी संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील 
कृत्ये करण्यास याद्वारे एकतर्फी मनाई आदेश जारी करीत आहे . 


महेश पाटील , 

भा.प्र.से. , 
प्रभारी जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार . 


नंदुरबार , १२ नोव्हेंबर २०२१ . 


( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


- 


पोलीस आयुक्त यांजकडून 


. 


आदेश 


, 


क्रमांक नो हेल्मेट - नो कॉपरेशन / नाशिक शहर / ३०४८ / २०२१. 
ज्याअर्थी , वाहतूक स्थायी आदेश क्रमांक २/२०२१ , जावक क्रमांक 
नो हेल्मेट - नो पेट्रोल / २४४३ / २०२१ , नाशिक शहर , दिनांक २ ९ जुलै 
२०२१ अन्वये हेल्मेट ( Protective Headgear ) परिधान केल्याशिवाय 
दुचाकीस्वारास पेट्रोल / डिझेल देण्यात येऊ नये असा आदेश देण्यात 
आलेला आहे आणि अपवादात्मक परिस्थीतीमध्ये 

नमुना 

परिशिष्ट - अ 
भरून पेट्रोल देणेची तरतूद करण्यात आली आहे ; 

; 


( iii ) पेट्रोलपंप मालक / चालक यांच्यावर पूर्वीपासून सी.सी.टी.व्ही . 
बंधनकारक करण्यात आलेले आहे , या आदेशाद्वारे सर्व शाळा , 
कॉलेज , महाविद्यालय , विद्यापीठ , कोचिंग क्लासेस , सर्व पार्किंगचे 
ठिकाणे ( Parking Spaces ) , एम.आय.डी.सी. परिसर , 
महानगरपालिका , नगरपालिका , ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जिल्हा 
परिषद व इतर सर्व निमशासकीय कार्यालय ( राज्य शासन व केंद्र 
शासन ) तसेच सर्व शासकीय कार्यालयामध्ये ( राज्य शासन व केंद्र 
शासन ) , कॅन्टोनमेंट बोर्ड परिसर , लष्कर क्षेत्र इत्यादीमध्ये प्रवेशद्वार 
व पार्किंगचे ठिकाणी सी.सी.टी.व्ही . लावणे बंधनकारक करण्यात येत 
असून संबंधित मालमत्ता अधिकारी ( Estate officer ) यांनी 
दुचाकीस्वारवर नियंत्रण ठेवणे बंधनकारक आहे . उपरोक्त नमूद 
परिसरामध्ये हेल्मेटशिवाय दुचाकीस्वार सापडल्यास संबंधित मालमत्ता 
अधिकारी ( Estate officer ) यांच्यावर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम १३१ ( ब ) ( १ ) अन्वये ८ दिवसाचे तुरुंग कारावास 
किंवा रुपये १२०० दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते 


, 


- 


ज्याअर्थी , पेट्रोल पंपावर दुचाकीस्वार यांचेकडून हेल्मेट परिधान 
न करता पेट्रोलपंप मालक / चालक / कर्मचारी यांचेशी वाद घालण्याच्या 
घटना अधूनमधून घडत आहे ; 


, 


ज्याअर्थी , आमची अशी खात्री पटली आहे की , मोटार वाहन 
अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम १२ ९ अन्वये हेल्मेट ( Protective 
Headgear ) परिधान करण्याबाबत अधिक निबंध घालणे आवश्यक 
झालेले आहे ; 


( iv ) संदर्भ क्रमांक ७ अन्वये वाहतूक स्थायी आदेश क्रमांक 
२/२०२१ , अतिरिक्त निर्देश १ अन्वये नेमण्यात आलेले भरारी पथक 
हे वर नमूद सर्व ठिकाणी तपासणी करतील आणि सी.सी.टी.व्ही . 
फुटेजची पाहणी करून कायदेशीर कार्यवाही करतील ; 


" 


त्याअर्थी , मी , दीपक शिवानंद पाण्डेय , पोलीस 

आयुक्त , 

नाशिक 
शहर हे मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ पेट्रोलियम नियम , २००२ 
व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ मध्ये अंतर्भूत सर्व संबंधित 
अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे ; 


, 


( v ) मालमत्ता अधिकारी ( Estate officer ) किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 
बरोबर भांडल्यास , कुठल्याही दुचाकीस्वार यांचेवर फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता , १ ९ ७३ ( Criminal Procedure Code ) १०७ प्रमाणे 
चॅप्टर केस करण्यात येईल . 


( i ) हेल्मेटशिवाय दुचाकीस्वार यांना पेट्रोलपंप परिसरात पूर्णपणे 
बंदी घालण्यात येत आहे . कुठल्याही परिस्थितीत हेल्मेट नसलेले 
दुचाकीस्वार यांना पेट्रोलपंप परिसरात प्रवेश नाही . प्रत्येक पेट्रोलपंप 
मालक / चालक यांनी या संबंधात पोलीस आयुक्त यांचे आदेश ठळकपणे 
बॅनर ( Standee ) चे मार्फतने लावून घ्यावे . पेट्रोलपंप परिसरात 
हेल्मेटशिवाय प्रवेश दिल्यास पेट्रोलियम नियम , २००२ चे नियम १५० 
प्रमाणे ना - हरकत प्रमाणपत्र रद्द करणेची कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू 
करण्यात येईल ; 


सदर आदेशाची अंमलबजावणी दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२१ पासून 
पूर्ण नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत सुरू होईल . या 
आदेशाद्वारे सुधारित स्थायी आदेश २/२०२१ वाहतूक शाखा जा . क्र . 
नो हेल्मेट - नो पेट्रोल / २४४३ / २०२१ , नाशिक शहर दिनांक २ ९ जुलै 
२०२१ व अतिरिक्त निर्देश -१ / २०२१ , जा . क्र . वाहतूक नो हेल्मेट 
नो पेट्रोल / २६८० / २०२१ , नाशिक शहर दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ 
पण सुधार समाविष्ट करून अंमलात राहतील . 


( ii ) प्रत्येक शाळा , कॉलेज , महाविद्यालय , विद्यापीठ , कोचिंग 
क्लासेस , सर्व पार्किंग ठिकाणे ( Parking Spaces ) , एम.आय.डी.सी. 
परिसर , शासकीय कार्यालय ( राज्य शाासन व केंद्र शासन ) 
महानगरपालिका , नगरपालिका , ग्रामपंचायत , जिल्हा परिषद व इतर 
सर्व निमशासकीय कार्यालय ( राज्य शासन व केंद्र शासन ) मध्ये 
हेल्मेटशिवाय प्रवेश बंदी घालण्यात येत आहे . हेल्मेटशिवाय या सर्व 


दीपक शिवानंद पाण्डेय , 


पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर . 


, 


नाशिक , २१ ऑक्टोबर २०२१ . 

. 


परिसरात दुचाकीस्वार यांना प्रवेश नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


९ 


वसुली अधिकारी यांजकडून 


आदेश 


, 


क्रमांक विविअ / म.स.का.क . १५६ / स्था.जप्ती / ४६ ९ / २०२० / सन २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १ ) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , अशोक विठ्ठल मडके , वसुली अधिकारी अधीन महाराष्ट्र संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की , ( १ ) श्री . बाळू बबन रायकर , ( २ ) श्री . दत्तू बबन रायकर , ( ३ ) श्री . मिरा दत्तू रायकर , ( ४ ) सौ . लिलाबाई बाळू रायकर , 
( ५ ) सौ . इंदूबाई बाळू रायकर , ( ६ ) श्री . दत्तात्रय चंद्रकांत रायकर , ( ७ ) श्री . सुरेश मारुती शिंदे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २०,१४,८३१ अधिक 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ( १ ) श्री . बाळू बबन रायकर , 
( २ ) श्री . दत्तू बबन रायकर , ( ३ ) श्री . मिरा दत्तू रायकर , ( ४ ) सौ . लिलाबाई बाळू रायकर , ( ५ ) सौ . इंदूबाई बाळू रायकर , ( ६ ) श्री . दत्तात्रय 
चंद्रकांत रायकर , ( ७ ) श्री . सुरेश मारुती शिंदे यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृती करणे किंवा बोजा निर्माण 
करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 
वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - ४६ ९ / २०२० , दिनांक २७ जुलै २०२१ 

मालमत्तेचे वर्णन 


, 


, 


पत्ता 


निवाडा किंवा आदेश ज्या इसमांविरूद्ध 

दिला आहे त्यांची नावे 


भूमापन क्रमांक किंवा 


घर क्रमांक पेठ गाळा 


१ 


२ 


३ 


गट नंबर ६८२ 


गट नंबर ६८२ , ६७० 


गट नंबर १७५ 


गट नंबर १७५ 


श्री . बाळू बबन रायकर 

मौजे हंगेवाडी , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
श्री . दत्तू बबन रायकर 

मौजे हंगेवाडी , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 

, 
सौ . मिरा दत्तू रायकर 

मौजे हंगेवाडी , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
सौ . लिलाबाई बाळू रायकर मौजे हंगेवाडी , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
सौ . इंदुबाई बाळू रायकर 

मौजे हंगेवाडी , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
श्री . दत्तात्रय चंद्रकांत रायकर मौजे हंगेवाडी , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
श्री . सुरेश मारुती शिंदे 

मौजे घारगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
चतुःसीमा वगैरे मालमत्तेचे इतर वर्णन - पूर्व 

पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 


गट नंबर ६८२ 


गट नंबर २४१ 


गट नंबर ७६० , ८५१ 


दक्षिण : 


उत्तर 


, 


. 


2 


या अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री रुक्मिणी सहकारी बँक लिमिटेड , सिटी प्राईड बिल्डींग , दौंड - जामखेड रोड , श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर , 
पिन -४१३ ७०१ यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

अशोक विठ्ठल मडके , 

वसुली अधिकारी , 
श्री रुक्मिणी सहकारी बँक लिमिटेड , 

दौंड - जामखेड रोड , श्रीगोंदा , 

तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर . 
श्रीगोंदा , १५ नोव्हेंबर २०२१ . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


चे कलम 


क्रमांक विविअ / म.स.का.क . १५६ / स्था.जप्ती / ४७३ / २०२० / सन २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ व महाराष्ट्र संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १ ) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , अशोक विठ्ठल मडके , वसुली अधिकारी अधीन महाराष्ट्र संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो 
की , ( १ ) श्री . बापू आबासो नागवडे , ( २ ) श्री . बाळासाहेब निवृत्ती कुदांडे , ( ३ ) श्री . रामदास नारायण नागवडे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २,०४,१६१ 
अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ( १ ) श्री . बापू 

आबासो 
नागवडे , ( २ ) श्री . बाळासाहेब निवृत्ती कुदांडे , ( ३ ) श्री . रामदास नारायण नागवडे यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृती करणे किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - ४७३/२०२० , दिनांक २७ जुलै २०२१ 


मालमत्तेचे वर्णन 


निवाडा किंवा आदेश ज्या इसमांविरूद्ध 


पत्ता 


भूमापन क्रमांक किंवा 


दिला आहे त्यांची नावे 


घर क्रमांक पेठ गाळा 


१ 


२ 


३ 


श्री . बापू आबासो नागवडे 


मौजे ढोकराई , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 


गट नंबर २२ 


श्री . बाळासो निवृत्ती कुदांडे 


मौजे ढोकराई , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 


गट नंबर २६ ९ 


श्री . रामदास नारायण नागवडे 


मौजे ढोकराई , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 


गट नंबर १५ , ३/१ 


, 


चतु : 

: सीमा वगैरे मालमत्तेचे इतर वर्णन 


पूर्व 


पश्चिम : 


: 


रेकॉर्डप्रमाणे 


दक्षिण 


उत्तर 


या अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री रुक्मिणी सहकारी बँक लिमिटेड , सिटी प्राईड बिल्डींग , दौंड - जामखेड रोड , श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर , 
पिन -४१३ ७०१ यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


" 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे 


अशोक विठ्ठल मडके , 

वसुली अधिकारी , 
श्री रुक्मिणी सहकारी बँक लिमिटेड , 

दौंड - जामखेड रोड , श्रीगोंदा , 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर , 


श्रीगोंदा , १५ नोव्हेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


११ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


रोड , नाशिक -४ या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , २० मे २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / १६०५ / 
सन २०२१.- श्री . प्रभाकर रावजी नागरे , मुख्य प्रवर्तक , सुयोजित 
वन वर्ल्ड को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड ही संस्था 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६०६५ / सन २०२१ , 
दिनांक १० मे २०२१ अन्वये नाशिकरोड शिवारातील सर्व्हे नंबर 
११३ - ए - ३-२ , ( सिटी सर्व्हे नंबर ४४५३ , ४४५० व ४४४४ ) यांसी 
क्षेत्र ८८००.०० चौरस मीटर , सर्व्हे नंबर ११३ - ए / १ - ए / ६ ( सिटी 
सर्व्हे नंबर ४४४४ भाग ) यांसी क्षेत्र ३५००.०० चौरस मीटर सर्वे 
नंबर ११३ - बी ( सिटी सर्व्हे नंबर ४४५१ - ए , ४४५२ , ४४४८ व 
४४४ ९ ) यांसी क्षेत्र २६००.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 


" 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / २०३३ / 
सन २०२१.- श्री . अमरशी वेलजी गाला , मुख्य प्रवर्तक , जिनेंद्र 

, 
इस्टेट को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड ही संस्था 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६०७० / सन २०२१ , 
दिनांक ८ जुलै २०२१ अन्वये विहितगाव शिवारातील सर्व्हे नंबर 
२० - अ / १ / २ , २० - अ / १ / ३ , २० - अ / १ / ५ , २० - अ / १ / ६ , २० - अ / १ / १० , 
२१ - अ / ३ / २ / २ यांसी एकूण क्षेत्र १०६२५.०० चौरस मीटर , नाशिक 

३ २ 
या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , १० मे २०२१ . 


आदेश 


नाशिक , ८ जुलै २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / १६४२ / 
सन २०२१.- श्री . मुकुंद श्रीधर हिंगणे , मुख्य प्रवर्तक , पुष्कर 
को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड ही संस्था नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६०६४ / सन २०२१ , दिनांक 
१० मे २०२१ अन्वये प्लॉट नंबर २२ व २४ , चार्वाक चौक , 
इंदिरानगर , नाशिक - ४२२ ०० ९ ( सिटी सर्व्हे नंबर ८७४/७ ) या 
मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


- 


क्रमांक वि -८ / भैरवनाथ शेतकरी विकास / सहसंस्था / नोंदणी / १८३ ९ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री . सुखदेव लहानु भावले , 

, 
मुख्यप्रवर्तक यांनी नियोजित भैरवनाथ शेतकरी विकास सहकारी 
संस्था मर्यादित , तिरडशेत , तालुका - जिल्हा नाशिक ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / आरएसआर / 
( एसआर ) / ५ ९ ३ ९ / सन २०२१ , दिनांक ११ जून २०२१ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती 
संस्था असे आहे . 


नाशिक , १० मे २०२१ . 


आदेश 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक , 


, 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / १६५४ / 
सन २०२१.- श्री . लिलाधर नानाजी मावाणी , मुख्य प्रवर्तक , ओमकार 
पार्क को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड ही संस्था 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६०६६ / सन २०२१ , 
दिनांक २० मे २०२१ अन्वये म्हसरूळ शिवारातील सर्व्हे नंबर 
२१२/१ यांसी क्षेत्र २ ९४२.९ ३ चौरस मीटर , कलानगर , दिंडोरी 


तालुका - जिल्हा नाशिक . 


नाशिक , ११ जून २०२१ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . मिर्झ जावेद जाफर बेग , जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 


, 


क्रमांक बी -१ / २३१३ / सन २०२१.- श्री . मिलींद महादू निकम , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक २३ जून २०२१ ते दिनांक २५ जून २०२१ 
पावेतो अशा एकूण ३ दिवसांच्या अर्जित रजेस दिनांक २६ जून 
२०२१ ( चौथा शनिवार ) व दिनांक २७ जून २०२१ ( रविवार ) रोजीचे 
सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . मिलींद महादू निकम यांना 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 

, 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एजाज 
हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २३ जून २०२१ . 


आदेश 


, 


, 


श्री . मिलींद महादू निकम , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा तसेच त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांचेकडील पदाचादेखील अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती अर्चना 
तुळशीराम जगताप , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मिलींद 
महादू निकम , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २३ जून २०२१ . 


क्रमांक बी -१ / २५३५ / सन २०२१.- श्रीमती श्वेता विनय चांडक , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धुळे यांना दिनांक २८ जून २०२१ ते दिनांक २ जुलै २०२१ पावेतो 
अशा एकूण ५ दिवस भोगलेल्या अर्जित रजेस दिनांक ३ जुलै २०२१ 
( शनिवार ) व दिनांक ४ जुलै २०२१ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून 
याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती श्वेता विनय चांडक यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


> 


आदेश 


श्रीमती श्वेता विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती श्रुती निलेश 
गंगवाल - शाह , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 
होता . 


, 


> 


क्रमांक बी -१ / २३१५ / सन २०२१.- श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२३ जून २०२१ ते दिनांक २४ जून २०२१ पावेतो अशा एकूण 
२ दिवसांच्या अर्जित रजेस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एजाज हुसैन सैय्यद यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती श्वेता 
विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


- 


१३ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


, 


अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 


धुळे , १२ जुलै २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / २५७१ / सन २०२१.- श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२८ जून २०२१ ते दिनांक ३ जुलै २०२१ रोजीच्या अर्जित रजेस 
जिल्हा न्यायालय , धुळे का.आ.पृ.म.जा.क्र . २३५३/२०२१ , दिनांक 
२५ जून २०२१ अन्वये मंजुरी देण्यात आली असून दिनांक २८ 
जून २०२१ ते दिनांक ३ जुलै २०२१ रोजीचे अर्जित रजेस 
जोडून दिनांक ४ जुलै २०२१ ते दिनांक ११ जुलै २०२१ पावेतो 
अशी एकूण ८ दिवसांच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस याद्वारे 
कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टिसी ) / २०२८ / 
सन २०२१.- श्री . राम इकवाल रामप्रसाद पुर्वे , मुख्य प्रवर्तक , 
हरिअंगण को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड देवळाली 
शिवारातील सर्व्हे नंबर ५३ / ५ - अ / १ / १ - ब यांसी क्षेत्रफळ ६४००.०० 
चौरस मीटर व सर्व्हे नंबर ५३ / ५ - ड / १ यांसी क्षेत्रफळ १३५०.०० 
चौरस मीटर यांसी एकूण क्षेत्रफळ ७७५०.०० चौरस मीटर , 
नाशिकरोड , नाशिक या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०६ ९ / सन २०२१ , दिनांक ९ जून २०२१ 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून 

उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , ६ जुलै २०२१ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एजाज हुसैन सैय्यद यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


, 


, 


, 


श्री . एजाज हुसेन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . मिर्झ जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश -४ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला 
होता . 


क्रमांक वि -४ / गंगा गोदावरी शेतकरी विकास / सह संस्था / नोंदणी / 
३४५१ / सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 
नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री . गोकुळ आनंदराव 
पिंगळे , मुख्य प्रवर्तक यांनी गंगा - गोदावरी शेतकरी विकास सहकारी 
संस्था मर्यादित , गोदावरी परिसर , मखमलाबाद , तालुका - जिल्हा 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एनएसके / आरएसआर / ( एसआर ) / ६०७३ / सन २०२१ , दिनांक २६ जुलै 
२०२१ असा आहे . 


" 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एजाज 
हुसेन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती 
संस्था असे आहे . 


रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन मोहम्मद , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक , 


तालुका - जिल्हा नाशिक . 


धुळे , १४ जुलै २०२१ . 


नाशिक , २६ जुलै २०२१ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार तेबुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


- 


आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


, 


> 


2 


क्रमांक आस्था / डीएलई / डीएलई / जीएनएल / ( ओ ) / ३८ / १५ ९९ / २१-२२ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे तालुका , धुळे 
जाहीर करतात की , श्री कालिका सुशिक्षीत बेरोजगार व 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , धुळे , तालुका - जिल्हा धुळे 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई / डीएलई / जीएनएल / 
३८ ९ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ असा 
आहे . 


क्रमांक सनिश्री / वि -२ / संघर्षआदिसमाजबहुउद्दे / संस्था नोंदणी / 
जाहिरनामा / १५७४ / सन २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , संघर्ष आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , 
बेलवंडी बुद्रुक , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था असे करणेत येत आहे . 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात येत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / जीएनएल / सी / 
१२६३ / सन २०२१ , दिनांक १ ९ जुलै २०२१ असा आहे . 


धुळे , ३ ऑगस्ट २०२१ . 


रावसाहेब मोहन खेडकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 

जिल्हा अहमदनगर . 


, 


आदेश 


श्रीगोंदा , १ ९ जुलै २०२१ . 


आदेश 


, 


क्रमांक वि -८ / नवजीवन आदि गृह / अव.बदल / आदेश / १६०० / 
सन २०२१.- मी , संजय गिते , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे 
तालुका , धुळे , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे चे 
कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून 
नवजीवन आदिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , धुळे 
या संस्थेच्या अवसायकपदी श्री . एस . के . ठाकरे , लेखापरीक्षक , 
श्रेणी -१ अधीन तालुका लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , धुळे यांचेऐवजी 
श्री . राजेंद्र निंबा साळुके , २ रे अपर लेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था , धुळे अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक ( वर्ग -१ ) , सहकारी 
संस्था , धुळे यांची नियुक्ती करीत आहे . 


1 


क्रमांक डीएलई / एसपीआर / जीएनएल / ( ओ ) / ७४८ / २०२१-२२ / १०५१ / 
सन २०२१.- मी , अशोक बागल , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे हे जाहीर करतो 
की , नियोजित शेतीपूरक नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
टेंभेपाडा , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 

९ 
आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई / एसपीआर / जीएनएल / 

/ 
( ओ ) / ७४८ / २०२१-२२ / सन २०२१ , दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ असा 
आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था आणि उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


संजय गिते , 


अशोक बागल , 


उपनिबंधक , 


सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था , धुळे , 


सहकारी संस्था , शिरपूर , 

जिल्हा धुळे . 


तालुका - जिल्हा धुळे . 


धुळे , ३ ऑगस्ट २०२१ . 


शिरपूर , १० ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


- 


१५ 


> 


नोंदणी रद्द आदेश 


नोंदणी रद्द आदेश 


, 


, 


, 


क्रमांक प्रशा -१ / अगस्ती अभिनव बहु . सह . सं . / कलम २१ / 
नोंदणी रद्द आदेश / ३५८ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , सर्जेराव कांदळकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अकोले , 
जिल्हा अहमदनगर अगस्ती अभिनव बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 
मर्यादित , अकोले , जिल्हा अहमदनगर , नोंदणी क्रमांक एएनआर / 
एकेएल / जीएनएल / ( ओ ) / ८८७ / सन २०१८ , दिनांक १५ ऑक्टोबर 
२०१८ या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कलम १० ९ ( १ ) नुसार 
संपुष्टात आलेले असल्यामुळे संस्थेची कलम २१ नुसार नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 

सदरचा आदेश हा आज रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 

सर्जेराव कांदळकर , 

सहायक निबंधक . 
सहकारी संस्था , अकोले , 

जिल्हा अहमदनगर . 
अकोले , ३० मार्च २०२१ . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / ५१८ / सन २०२१. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार 
श्री सद्गुरुनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश पारीत झाल्याचे तारखेपासून 
संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजी दिला असे . 


अमळनेर , १५ जुलै २०२१ . 


, 


नोंदणी रद्द आदेश 


, 


, 


, 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / ६०० / सन २०२१. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार अमळगाव 
परिसर तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , अमळगाव , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश पारीत झाल्याचे तारखेपासून 
संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजी दिला असे . 
अमळनेर , १५ जुलै २०२१ . 


क्रमांक सनिपा / प्र -१ / जय आनंद / अभि.बहु / नोंदणी रद्द आदेश / 
५ ९ ८ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार मी , भारती 
किसनराव काटुळे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाथर्डी , 
तालुका पाथर्डी , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देते की , या 
कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर / पीटीडी / जीएनएल / ( ओ ) / ११२३ / 
सन २०१८ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये नोंदणी केलेल्या 
जय आनंद अभिनव बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , टाकळी 
मानूर , तालुका पाथर्डी , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 

सदर संस्था दिनांक २८ जुलै २०२१ पासून विघटित झाली 
आहे असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिकाय 
म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझी सही व कार्यालयाची मोहरसह आज 
दिनांक २८ जुलै २०२१ रोजी निर्गमित केला आहे . 

भारती किसन काटुळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाथर्डी , 

जिल्हा अहमदनगर . 
पाथर्डी , २८ जुलै २०२१ . 


अंतिम आदेश 


) 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ ) / ६२० / 
सन २०२१.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून सावित्रीबाई फुले नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा अवसायनात घेण्याबाबतचा जावक क्रमांक आस्था / 
अवसायन / कलम १०२ ( २ ) / मध्यं आदेश / सन २०२० , दिनांक 
६ जानेवारी २०२० रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम 
करण्यात येत आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


, 


> 


देशपांडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक 
अभिनव स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , रामनगर , 
तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ( एनएसके / एनएचडी / जीएनएल / एनसी / 
४५२१ / सन २०० ९ , दिनांक १६ फेब्रुवारी २०० ९ ) या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करीत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( १ ) नुसार उक्त संस्थेवर श्री . दिपक आर . पाटील , पहिले 
अपर उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , अमळनेर यांची 
ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . तसेच उक्त अधिनियमाचे 
कलम १०३ ( २ ) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी / अधिकारी ज्या मालमत्तेवर , 
चीजवस्तूंवर आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर संस्थेचा हक्क असेल 
किंवा तिला हक्क असल्याचे आढळून येईल ती सर्व मालमत्ता , 
चीजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य दावे तसेच संस्थेच्या धंद्यांच्या संबंधातील 
सर्व पुस्तके , अभिलेख व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षेची व 
नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करतील आणि 
त्यानंतर संस्थेचे अधिकारी / पदाधिकारी यांना त्यापैकी कोणतीही गोष्ट 
मिळू शकणार नाही . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे , 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाले आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ जुलै २०२१ रोजी माझे 
सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 
निफाड , २७ जुलै २०२१ . 


सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी 
माझे सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


पुनर्जीवन आदेश 


गुलाब पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अमळनेर , 


, 


जिल्हा जळगाव . 


अमळनेर , ३ ऑगस्ट २०२१ . 

. 


क्रमांक आस्था / नालंदा / पुनर्जी / ११३७ - अ / सन २०२१.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १८ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक नालंदा सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , पिंपळगाव बसवंत , तालुका निफाड , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेचा दिनांक १८ जून २०२१ रोजी पारित 
पुनर्जीवन प्रारूप मसुदा आदेश कायम करीत असून संस्था या 
आदेशाचे दिनांकापासून पुनर्जीवित झाली आहे असे समजण्यात 
येईल . 


नोंदणी रद्द आदेश 


" 


, 


क्रमांक आस्था / म . फुले फभाउससं / क २१ / नों.र. / १११६ - अ / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित 
देशपांडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक 
महात्मा फुले फळबाग व भाजीपाला उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , कसबे सुकेणे , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ( एनएसके । 
एनएचडी / एजीआर / ( एम ) / ११० / सन १ ९९ ८ , दिनांक २२ डिसेंबर 
१ ९९ ८ ) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजी माझे 
सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 

अभिजित देशपांडे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे , 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाले आहे . 


निफाड , २६ जुलै २०२१ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ जुलै २०२१ रोजी माझे 
सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 
अमळनेर , २७ जुलै २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी -२०० ९ / प्र.क्र . १४१ / 
का - तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , दिनांक २२ 

ऑक्टोबर 


- 


२०१० . 


नोंदणी रद्द आदेश 


= 


क्रमांक आस्था / अभिनव स्वयं सेससं / क -२१ / नों.र. / ११३३ - अ / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित 


( २ ) श्री . वि . स . हिंगणे , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त 

सत्र न्यायाधीश , नाशिक , जिल्हा नाशिक यांचा जावक 
क्रमांक ११५/२०२१ , दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजीचा 
अर्ज . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . निलेश 
बी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक आस्था / ४३७१ / २०२१.- श्री . विजय सहदेव हिंगणे , जिल्हा 
न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक , जिल्हा नाशिक 
यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार दिनांक १ जुलै 
२०२१ ते दिनांक ३० जुलै २०२१ या ( ३० ) तीस दिवसांची अर्जित 
रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता सन १ एप्रिल २०२० ते दिनांक 
३१ मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा 
लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्री . विजय सहदेव हिंगणे , जिल्हा 
न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक , जिल्हा नाशिक 
यांचे मूळ सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


, 


आदेश 


अभय सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ९ ३२ / सन २०२१.- श्री . विश्वास पां . 
शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , अक्कलकुवा यांना दिनांक २८ जून २०२१ ते दिनांक ३ जुलै 
२०२१ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक 
२५ जून २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ४ जुलै 
२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


नाशिक , २८ जुलै २०२१ . 


आदेश 


1 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . विश्वास पां . शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ८८१ / ८३ / सन २०२१.- श्री . निलेश 
बी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 

२ 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांना दिनांक १४ जून २०२१ ते दिनांक १६ 
जून २०२१ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक 
१२ जून २०२१ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ जून २०२१ 
च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


, 


श्री . विश्वास पां . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक 
२५ जून २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ जुलै 
२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो या कालावधीचा कार्यभार 
श्री . एस . डी . हरगुडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा यांनी सांभाळावा . 


, 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . निलेश बी . पाटील यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


" 


" 


, 


श्री . निलेश बी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे 
दिनांक १२ जून २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १७ जून २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
कार्यभार श्रीमती वाय . के . राऊत , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांनी सांभाळला 
होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विश्वास 
पां . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


. 


नंदुरबार , २३ जून २०२१ . 


, 


" 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


- 


आदेश 


वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ९ ८१ / सन २०२१.- श्री . व्ही . एम . 
पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
यांना दिनांक ५ जुलै २०२१ ते दिनांक ९ जुलै २०२१ पावेतो अशी 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक २ जुलै २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ जुलै २०२१ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत 


श्री . व्ही . एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे न्यायीक 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . एम . पथाडे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांनी सांभाळावा . 


आहे . 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एम . पथाडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . 
एम , वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


नंदुरबार , ५ ऑगस्ट २०२१ . 


श्री . व्ही . एम . पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक २ जुलै २०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . व्ही . एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा यांनी सांभाळावा . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . 
एम . पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १२८७ / सन २०२१.- श्री . आर . ए . 
शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यांना दिनांक १६ 
ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२१ चे मोहरमचे 
सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक 
१५ ऑगस्ट २०२१ रोजी झेंडावंदनाचे कार्यक्रमानंतर ते दिनांक २० 
ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


नंदुरबार , २ जुलै २०२१ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . ए . शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १२४० / सन २०२१. - श्री . व्ही . एम . 
वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
यांना दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ पावेतो 
अशी एकूण १० दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांना दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 


श्री . आर . ए . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा 
यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी झेंडावंदनाचे 
कार्यक्रमानंतर ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . व्ही . एन . मोरे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यांनी सांभाळावा . 


नमूद कालावधीचा कार्यभार श्री . डी . एम . गित्ते , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , यांचेकडेस ठेवण्यात येत 


आहे . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


) 


नाशिक , ३१ जुलै २०२१ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . ए . 
शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


आदेश 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


क्रमांक आस्था / रजा / ४४ ९ ३ / २०२१.- श्री . सचिन रंगनाथ निकम , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग ( कोर्ट नंबर १ ) , नाशिक यांना दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ ते ५ 

२ 

५ 
ऑगस्ट २०२१ पावेतो एकूण ४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे लोकअदालतचे कामकाज संपलेनंतरपासून 
ते दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


नंदुरबार , ११ ऑगस्ट २०२१ . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सचिन रंगनाथ निकम , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग 
( कोर्ट नंबर १ ) , नाशिक हे दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक ५ 
ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग 
( कोर्ट नंबर १ ) , नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील 
नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 


, 


क्रमांक आस्था / रजा / ४४५५ / २०२१.- श्रीमती अ . चा . जोशी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
कळवण यांना दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ ते ७ ऑगस्ट २०२१ पावेतो 
एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ ऑगस्ट २०२१ 
( रविवार ) या सुट्टीस जोडून दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


> 


! 


श्री . सचिन रंगनाथ निकम , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग ( कोर्ट नंबर १ ) , नाशिक यांचे 
न्यायालयाचा व कार्यालयाचा उपरोक्त नमूद कालावधीचा कार्यभार 
श्री . ए . एस . देशमुख , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग ( कोर्ट नंबर २ ) , नाशिक यांचेकडेस 
ठेवण्यात येत आहे . 


, 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अ . चा . जोशी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , कळवण ह्या 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक ७ ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


> 


व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , कळवण या पदावर स्थानापन्न म्हणून 


काम करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 


विकास कुलकर्णी , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


1 


, 


श्रीमती अ . चा . जोशी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , कळवण यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त 


नाशिक , २ ऑगस्ट २०२१ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


- 


> 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 3930 / 2020.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 

( 1 ) 


Period 


Sr. No. 

1 


1 


Name and Designation 

2 
Smt . S. R. Bandal , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Dindori . 


3 
Ex post facto sanction to the Earned Leave for three 
( 3 ) days from 23rd June 2021 to 25th June 2021 suffixing 
Saturday , Sunday falling on 26th June 2021 and 27th 
June 2021 with permission to leave headquarter with 
effect from 22nd June 2021 after office hours to 28th 
June 2021 before office hours . 
Ex post facto sanction to the Commuted Leave for 
two ( 2 ) days from 21st June 2021 to 22nd June 2021 
and Earned Leave for five ( 5 ) days from 28th June 
2021 to 2nd July 2021 . 


2 


Smt . P. A. Harkal , 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Nashik . 


3 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave for 
two ( 2 ) days from 1st July 2021 to 2nd July 2021 . 


Shri . P. P. Giri , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Igatpuri . 


1 


4 


Shri . M. D. Joshi , 
4th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Nashik 


The Earned Leave for five ( 5 ) days from 12th July 
2021 to 16th July 2021 prefixing Saturday , Sunday 
falling on 10th July 2021 and 11th July 2021 with 
permission to leave headquarter with effect from 9th 
July 2021 after office hours to 17th July 2021 before 
office hours . 


5 


Shri . P. K. Kapade , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpalgaon ( B ) . 


The Earned Leave for three ( 3 ) days from 12th July 
2021 to 14th July 2021 prefixing Saturday , Sunday 
falling on 10th July 2021 and 11th July 2021 with 
permission to leave headquarter with effect from 9th 
July 2021 after office hours to 15th July 2021 before 
office hours . 


6 


Smt . S. M. Joshi , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Nashik 


The Earned Leave for five ( 5 ) days from 12th July 
2021 to 16th July 2021 prefixing Saturday , Sunday 
falling on 10th July 2021 and 11th July 2021 with 
permission to leave headquarter with effect from 9th 
July 2021 after office hours to 17th July 2021 before 
office hours . 


7 


Shri . D. M. Gitte , 
Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , 
First Class , Kalwan . 


The Earned Leave for three ( 3 ) days from 13th July 
2021 to 15th July 2021 with permission to leave 
headquarter with effect from 12th July 2021 after office 
hours to 16th July 2021 before office hours . 


8 


Shri . S. R. Nikam , 
2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


The Earned Leave for two ( 2 ) days from 22nd July 
2021 to 23rd July 2021 with permission to leave 
headquarter with effect from 21st July 2021 after office 
hours to 24th July 2021 before office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11 ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties 
1 2 

3 
1 Smt . S. R. Bandal , 

Smt . K. N. Govarikar , 
Joint Civil Judge , 

Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
Junior Division and Judicial First Class , Dindori with effect from 23rd June 2021 before 

Magistrate , First Class , Dindori . office hours to 25th June 2021 after office hours . 
2 Smt . P. A. Harkal , 

Smt . P. A. Rajput , 
7th Joint Civil Judge , 

8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
Junior Division and Judicial First Class , Nashik with effect from 21st June 2021 before 
Magistrate , First Class , Nashik . office hours to 22nd June 2021 after office hours and 28th 

June 2021 before office hours to 2nd July 2021 after office 
hours . 


3 


Shri . P. P. Giri , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Igatpuri . 


Smt . R. N. Khan , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Igatpuri with effect from 1st July 2021 before 
office hours and 2nd July 2021 after office hours . 


4 


Shri . M. D. Joshi , 
4th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Smt . V. R. Mane , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik with effect from 9th July 2021 after 
office hours to 17th July 2021 before office hours . 


5 


Shri . P. K. Kapade , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpalgaon ( B ) . 


Shri . N. A. Ingaley , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Chandwad with effect from 9th July 2021 after office 
hours to 12th July 2021 before office hours and Shri . S. B. 
Walke , Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad with effect from 12th 
July 2021 after office hours to 15th July 2021 before office 
hours . 


6 


Smt . S. M. Joshi , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Smt . V. R. Mane , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik with effect from 9th July 2021 after 
office hours to 17th July 2021 before office hours . 


7 


Shri . D. M. Gitte , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Kalwan . 
Shri . S. R. Nikam , 
2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Smt . A. C. Joshi , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Kalwan with effect from 12th July 2021 after 
office hours to 16th July 2021 before office hours . 
Shri . A. S. Deshmukh , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik with effect from 21st July 2021 before 
office hours to 24th July 2021 before office hours . 


8 


VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 28th July 2021 . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ९ - १५ , २०२१ / अग्रहायण १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


, 


, 


क्रमांक अवसायन / अवसायक बदल / कलम १०३ ( ४ ) / १०६८ / सन २०२१.- मी , अशोक बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
खालील तक्त्यात नमूद अवसायनातील सहकारी संस्थांच्या आदेशात त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांच्या जागी 
कार्यालयीन सोयीच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे नवीन अवसायकांची नियुक्ती करीत आहे . सदर आदेशात नमूदप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांनी त्यांच्या 
पदभारातील अवसायनातील सहकारी संस्थेचे अद्ययावत लेखापरीक्षण करून नवीन अवसायकाकडे दप्तरी पदभार सोपवावा , असा आदेश मी , 
आज दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझी सही आणि कार्यालयीन मुद्रा ठसवून देत आहे . 
अवसायनातील सहकारी 

पूर्वीच्या अवसायकाचे 

नवीन अवसायकाचे 
संस्थेचे नाव 

नाव व हुद्दा 

नाव व हुद्दा 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ सरस्वती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


श्री . जे . पी . शिंपी , 
अवसायक , 
पॅनल क्रमांक ४६ . 


श्री . बी . डी . पाटील , 
दुसरे लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 
श्री . बी . डी . पाटील , 
दुसरे लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


२ शिरपूर तालुका बागायतदार सहकारी संघ मर्यादित , 

शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


श्रीमती एस . एस . पाटील , 
लिपिक 
अधीन दुसरे लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


, 


३ दादासो . पांडूबापू माळी नागरी सहकारी पतसंस्था 

मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


श्री . जे . पी . शिंपी , 
अवसायक , 
पॅनल क्रमांक ४६ . 


1 


श्री . जे . पी . शिंपी , 


४ धनश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

करवंद , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


. 


श्री . बी . व्ही . पवार , 
अपर उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 
श्री . एन . एल . सोनार , 
लिपिक प्रति लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 
श्री . एन . वाय , जोशी , 
सहायक सहकार अधिकारी , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


अवसायक , 
पॅनल क्रमांक ४६ . 


श्री . जे . पी . शिंपी , 


५ जय श्रीराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


> 


अवसायक , 
पॅनल क्रमांक ४६ . 


अशोक बागल , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 

जिल्हा धुळे . 


शिरपूर , ५ ऑगस्ट २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


